महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत लेखाशिर्ष 
३४५१ २९०६ अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सन 
२०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी निधी वितरित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राजस-२०१८/प्र.क्र.२१९ /५-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १८ जुले, २०१८ 


वाचा :- १ समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.३०/६/२०१८ 


शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्‍त वाचा येथील दि.३०/०६/२०१८ येथील शासन निर्णयातील 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद “अ” नुसार या प्रकरणी माहिती खालीलप्रमाणे आहे. 


| विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार 


छासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०१६/ 
प्र.क्र.८९/अर्थ-३,दि.२०/०४/२०१६ अन्वये खर्च 
करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 


मंजुर निधी 


रू.२५.०० लक्ष 


मागील तीन महिन्यांपुर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी 
७५% किंवा अधिक निधी खर्च झालेला आहे. 


सन २०१८-१९ मध्ये यापूर्वी निधी वितरित अथवा खर्च 
झालेला नाही. 


ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात 
येत आहे., त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 


या लेखाशिर्षअंतर्गत एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. या लेखाशिर्षाअंतर्गत एक वर्ष जुने 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना 
त्यांच्याकडुन राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे. 


लागु नाही 


वैयक्‍तीक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना 
यादीसह व aad आधार क्रमांकासह सादर 
करावे 


लागु नाही 


बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता 
देतांना सक्षम अधिका-यांची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेशात असावा 


लागु नाही 


अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी 
प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापुर्वी अशा खरेदीसाठी प्रशासकीय 
मान्यतेचे आदेशा काढावेत 


लागु नाही 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राजस-२०१८/प्र.क्र.२१९ /५-स 


खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन | लागु नाही 
आदेझानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेस असावा 


साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे | लागु नाही 
ECS द्वारे आहरीत करावी 


ऐवजी 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२/०४/२०१८ नुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०७१८१२२००६२४०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation 


M a nj i r i Marke Textile Department, postalCode=400032, 
st=Mi प, 

2.5.4.20=91b4708db2a52d6757f30d8 1444f3844833dfc7c86d424 

G h b h h J h ४. 4ee1075c97c713180, 
anesn VUSNAN JOS éeriaivumber=745731d128ab41d6a09055722¢9658b7382ac03af6 
239ba66cc1cf9a6cf2F52, cn=Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
Date: 2018.07.18 12:22:54 +05'30' 
(मं.ग.जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोचयोग विभाग 
प्रत: 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

४. महासंचालक, Baral, gor 

५. वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) नागपूर 
६. अपर मुख्य सचिव (सहकार) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र ८ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. जिल्हा कोषगार अधिकारी, पुणे / नागपूर 

१०. अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (१७-स / १६-स / १२-स), स.प.व.विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२ 
११. सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२ 

१२. निवड नस्ती (५-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


